महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 
प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना 
पुरस्कार याबाबत राज्यस्तर समितीचे गठण. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमुगा १०११/प्र.क्र.५८/२०११/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ४ ऑगस्ट, २०११. 


वाचा :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.तंमुगा/१००८/प्र.क्र.४३/२००८/पोल-१५, 

दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८. 
शासन निर्णय :- महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिम प्रभावी व यशस्वीरीत्या राबविण्यामध्ये 
पूरक व प्रबोधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेतील कामांना वस्तुनिष्ठ प्रसिद्धी देणाऱ्या 
वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तरावर प्रत्येकी तीन पुरस्कार देण्याची 
तरतूद संदर्भीत दिनांक १४.८.२००८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-१५ मध्ये केली आहे. 
त्यानुसार सन-२०१०-११ च्या राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड 


करण्याकरिता राज्यस्तर समितीचे खालीलप्रमाणे गठण करण्याचा शासन निर्णय घेत आहे. 


राज्यस्तरीय समिती - 
१) मा. मंत्री (गृह) - अध्यक्ष 
२) मा.राज्यमंत्री (गृह) - सदस्य 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह) - सदस्य 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - सदस्य 
५) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग - सदस्य 
६) महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय - सदस्य 
७) सह सचिव, गृह विभाग - सदस्य सचिव 
८ ) श्री. किरण नाईक, मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रतिनिधी - सदस्य 
९) श्रीमती मनिषा रेगे, जेष्ठ पत्रकार, पी.टी. आय., मंत्रालय आणि 

विधीमंडळ वार्ताहर संघ प्रतिनिधी - सदस्य 


Xo) राज्यातील मराठी, हिंदी व इंग्रजी वृत्तपत्राचे प्रत्येकी १ संपादक/बरिष्ठ पत्रकार - तीन सदस्य 
अ) श्री. सदानंद शिंदे, ज्येष्ठ पत्रकार दैनिक नवाकाळ 
ब) श्री. विलास मुकादम, ज्येष्ठ पत्रकार, दैनिक वृत्तमानस 
क) श्री. प्रविण पूरो, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक आपलं महानगर 
2. समितीतील अशासकीय सदस्यांना बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याकरिता सचिव 
स्तरावरील अधिका-यास अनुज्ञेय असलेला प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात येत 


D:\POL-15\POL -15\2011\CR 58.1७ 3 


आहे. याबाबतचा खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक : बी - १ , प्रधान लेखाशीर्ष - २०५५ पोलीस, 
(००)(१०) तंटामुक्‍त गाव मोहिम (२०५५- ०५३-३), ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च योजनेत्तर / दत्तमत 
याखालील सन २०१०-११ मधील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


3. 


सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला 


असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१०८०४१०३२५६००१ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( वि. पो. थोरात) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिब. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिब. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय 

सह सचिव, गृह विभाग, पोल १५, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व पोलीस अधीक्षक. 

श्री. किरण नाईक, मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रतिनिधी, १०१ लक्ष्मण eta, चिकुवाडी, शिंपोली 
व्हिलेज, बोरीवली (प.), मुंबई-४०० ०९२. 

श्रीमती मनिषा रेगे, जेष्ठ पत्रकार, पी.टी.आय., मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ प्रतिनिधी, 
२०३, वैकुंठ, आनंद कान्हन ३७, प्रार्थना समाज रोड, विलेपाले (पूर्व), मुंबई-४०० ०६७. 
श्री-सदानंद शिंदे, ज्येष्ठ पत्रकार, दैनिक नवाकाळ, ए/३०२, गोकुळनगरी-२, वेस्टर्न एक्सप्रेस ' 
हायवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई. 

श्री. विलास मुकादम, ज्येष्ठ पत्रकार, दैनिक वृत्तमानस. 

श्री. प्रविण पूरो, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक आपलं महानगर. 


fae नस्ती, पोल-१५, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Trei ३9१४१1१. 1 ४ अश्या आ ९०९ ८०% 2 ३१ हटा 6 ह% 1 


